वित्तीय मान्यता 

“बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष 
२४०१०३०५ अंतर्गत (१७ संगणक खर्च, (२१) पुरवठा व 
सामग्री, (५०) इतर खर्च, (५२) यंत्रसामग्री व साधनसामग्री या 


मंजूर झालेली रक्‍कम उपलब्ध करुन देणेबाबत.” ne 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र.१८० /१७-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा 
१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृउसं(प्र/२४०१-०३०५/पु.मा./ न.क्र. १८/ 
१६८/ २०१९, दि. २०/०५/२०१९ 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९ 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थ-३, 
दि. ०९ जुले, २०१९ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुउसं(प्र/२४०१-०३०५/पु.मा./ AH. १८/ 
२६१/ २०१९, दि. २९/०७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात ३ बीज परिक्षण प्रयोगशाळा, ५ खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, ४ किटकनाठडके चाचणी 
प्रयोगशाळा, 2 fess उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळा व १० जैविक कीड नियंत्रण 
प्रयोगशाळा अशा एकूण २४ प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
प्रयोगशाळांचा ०१ वेतन, ०२ मजुरी, ०३ अतिकालिक भत्ता, ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, ११ 
देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३ कार्यालयीन खर्च, १४ भाडेपट्टी व कर, १७ संगणक खर्च, २१ पुरवठा व 
सामग्री, २४ पेट्रोल , तेल व वंगण, २७ लहान बांधकामे, २८, व्यावसायिक सेवा, yo इतर खर्च, ५२ 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री इत्यादी बाबींकरीता लेखाशिर्ष २४०१०३०५ (अनिवार्य) मध्ये एकूण रुपये 
२४२८.६८ लाख इतकी मूळ तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


त्यापैकी १७ संगणक खर्च, २१ पुरवठा व सामग्री, ५० इतर खर्च, ५२ यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री या बाबींकरीता तरतूद कमी असल्याने कृषि आयुक्तालयाने पुरक मागणीद्वारे निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली होती. त्यानुषंगाने, उपरोक्त प्रयोगशाळांचा खर्च 
भागविण्यासाठी सदर बाबींकरीता विधानमंडळाच्या जून २०१९ च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी 
मागणीद्वारे रु. २८३.०० लक्ष निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तथापि, वित्त विभाग शासन 
परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं- २०१९/ प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९ मधील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून सदर निधीपैकी ६०% च्या मर्यादेत रु. १६९.८० लक्ष इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र.१८० /१७-ओ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, feast चाचणी 
प्रयोगशाळा, किडनाशक उर्वरित sist तपासणी प्रयोगशाळा व जैविक किड नियंत्रण 
प्रयोगशाळांतील खर्च भागविण्याकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत पुरवणी 
मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला रु. २८३.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी, वित्त विभाग शासन 
परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं- २०१९/ प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९ मधील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून ६०% च्या मर्यादेत रु. १६९.८० लक्ष इतका निधी पुढीलप्रमाणे बाबनिहाय 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र. उपशिर्ष मंजूर पूरक मागणी | वितरीत तरतूद (स्तंभ ३ च्या 
६०% ) 
na 2 3 ra aa 
शि १७ संगणक खर्च १९.०० ११.४० 
२ २१ पूरवठा व सामग्री १५०.०० ९०.०० 
३ ५० इतर खर्च १४.०० ८.४० 
४ | ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री १००.०० ६०.०० 
एकूण २८३.०० १६९.८० 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या अनुदातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

१०३ बी- बियाणे 

(००) (०२) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाठक 

चाचणी प्रयोगशाळा (अनिवार्य) 

(२४०१०३०५) 


३. सदरचा निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०८/०७/२०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ४ ते १९ व सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सुचनांचे व अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९६/ २०१९/ व्यय-१, 
दिनांक ०८/०८/२०१९ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र.१८० /१७-ओ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३११५१५०२८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa: १ 
2) 
3) 
8) 
4) 
&) 
(9) 
८) 
8) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


p k h Digitally signed by Prakash Rawoo Kadam 

fa a ५ ग DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e67433a 


Rawoo ॥(30380॥ क या“ 
(प्रकाश रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
सहसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कृषि संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
१२) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


